सरकारी अभियोक्ता, बृहन्मुंबई यांचे 
कार्यालय, जुने सचिवालय आवार, मुंबई 
यांच्याकरीता संगणक सामग्री खरेदी 
करण्याच्या रु.४,४८,२५४/- इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संप्रिसा - २०२३/प्र.क्र.9६/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ:- १) सरकारी अभियोक्ता, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय, जुने सचिवालय आवार, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.५८३/२०२३, दिनांक २४/०८/२०२३ 
२) समक्रमांकाचे शासन पत्र दिनांक १४/१२/२०२३ 
३) सरकारी अभियोक्ता, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय, जुने सचिवालय आवार, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. १३/२०२४, दिनांक ०५/०१/२०२४ 
प्रस्तावना :- 
सरकारी अभियोक्ता, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय, जुने सचिवाळय आवार, मुंबई 

यांच्याकरीता संगणक सामग्री खरेदीकरीता संदर्भ क्र. १ अन्वये प्रस्ताव शासनास सादर केला 
होता. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून, संदर्भ क्र. 
२ अन्वये सदर कार्यालयास कळविण्यात आले. त्यानुसार सदर कार्यालयाने संदर्भ क्र. ३ अन्वये 
सुधारीत specifications WAT संगणक सामग्री खरेदीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
यानुषंगाने सरकारी अभियोक्ता, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय, जुने सचिवालय आवार, मुंबई 
यांच्याकरीता संगणक सामग्री खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सरकारी अभियोक्ता, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय, जुने सचिवालय आवार, मुंबई 
यांच्याकरीता संगणक सामग्री खरेदी करण्याच्या रु.४,४८,२५४/- (अक्षरी रु. चार लक्ष 
अठ्ठेचाळीस हजार दोनशे चोपन्न फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. Bre ara खरेदीचा तपशील पुढीलप्रमाणे:- 


अ. क्र. संगणक सामुग्री _ संख्या दर एकूण किंमत 
1. All in One Computer 02 1,30,000/- 2,60,000/- 
2. High Speed Scanner 02 33,750/- 67,500/- 
3. Microphone with speaker 02 26,500/- 53,000/- 
4, Printers Duplexer (Laser) 02 33,877/- 67,754/- 

एकूण 4,48,254/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा - २०२३/प्र.क्र.७६/का. ०७ 


३. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २४.०८.२०१७ 
व ०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने 
करण्यात यावी. 
४.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी व 
न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या 
ळेखाशिर्षाखाली “१७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 
पु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग- 
१ उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६.  यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
9. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेतांक 
२०२४०१३०१२३४४८०९१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDKISHOR LALLU MORE 
N A N D K| H R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8e6e6ef027afaf31 1b73f55b93d66802f7572a95024328e2d647 
f7ef65a9432a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=69426D4C260E75A2AE01 2E47A93A468B42FD9B82A0B 
40FBCADEA1F0C509379CC, cn=NANDKISHOR LALLU MORE 


Date: 2024.01.30 12:34:39 +05'30' 


(नंदकिशोर ल. AR) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


प्रति, 

१. सरकारी अभियोक्ता, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय, जुने सचिवालय आवार, मुंबई, 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 

४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनर्शॉ वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला SUG हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 

१०. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११. निवड नस्ती/का. ७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


